सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागातील मा. प्रधान 
सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक स्थित 
असलेल्या कार्यालयीन दालन क्रमांक ३११-अ 
विस्तार मधील दुरुस्ती खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देणे व निधी वितरित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सववि(दुरुस्ती)-२०१८/प्र.क्र.५८५/आस्था-०२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- (१) कार्यकारी अभियंता,इलाखा हाहर, मुंबई-१ यांचे पत्र क्र.इडावि/ प्रशा/द./११०१८, दि.२७.११.२०१८ 

(२) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभागाचे कार्यादेश क्र.सववि(दुरुस्ती)२०१८/प्र.क्र.५८५/आस्था-२ 
दिनांक १७.१२.२०१८ 

(३) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र. सववि(दुरुस्ती)२०१८/प्र.क्र.१८५/आस्था-०२ 
दि.१७.१.२०१९ 

(४) कार्यकारी अभियंता,इलाखा शहर, मुंबई-१ यांचे पत्र क्र.काअ/इडावि/ लेखा/बजेट/३३०१, 
दि.२३.३.२०१९ 

(4) कार्यकारी अभियंता,इलाखा शहर, मुंबई-१ यांचे पत्र क्र.इशावि/ आस्था/द./११७०५, दि.३०.१०.२०१९ 


प्रस्तावना : - 


मा. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक स्थित असलेले कार्यालयीन दालन क्र.३११-अ (विस्तार) 
मधील दुरुस्ती व नूतनीकरणाच्या कामाबाबत कार्यकारी अभियंता, मुंबई इलाखा शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मुंबई-१, यांचेकडून अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २७.११.२०१८ च्या पत्रान्वये सदर कामाकरिता सादर करण्यात 
आलेल्या एकूण रु.२,८१,८११/- (रुपये दोन लाख एक्याऐंशी हजार आठशे अकरा फक्त) एवढया अंदाजपत्रकीय 
खर्चास अनुक्रमांक ३ येथील शासन निर्णय सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग क्र. सववि (दुरुस्ती) २०१८/ 
प्र.क्र.५८५/आस्था-०२ दि.१७.१.२०१९ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देऊन रु.२,८१,८११/- इतका निधी वितरित 
करण्यात आला. त्यानंतर अनुक्रमांक ४ येथील दिनांक २३.३.२०१९ च्या पत्रान्वये कार्यकारी अभियंता, इलाखा 
शहर विभाग (सा.बां.वि.), मुंबई यांनी लोकसभा निवडणूक २०१९ आचारसंहिता दिनांक १०.३.२०१९ पासून लागू 
झाल्यामुळे तांत्रिक प्रक्रिया व निविदा प्रक्रिया होऊ न शकल्याचे नमूद करून सदर कामासंदर्भात संकेतांक क्रमांक 
७१०१९०३६९६ या विभागाकडून वितरित करण्यात आळेला निधी या विभागास ३४५१०३०४ अंतर्गत १३ कार्यालयीन 
खर्च या उपलेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये समर्पित (surrender) केला. त्यानंतर आता 
कार्यकारी अभियंता, मुंबई इलाखा शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई-१, यांचेकडून अनुक्रमांक ५ येथील 
दिनांक ३०.१०.२०१९ च्या पत्रान्वये संबंधित स्थापत्य कामाची तांत्रिक व निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामही पूर्ण 
झालेले असल्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात समर्पित केलेले रु. २,८१,८११/- इतके अनुदान सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षामध्ये पुनःश्च उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरून सदर कामाकरिता सादर 
करण्यात आलेल्या एकूण रु.२,८१,८११/- (रुपये दोन लाख एक्याऐंशी हजार saat अकरा फक्त) एवढया 
अंदाजपत्रकीय खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची व सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विषयांकित बाबीसंदर्भात संदर्भीय शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. सववि(दुरुस्ती) 
२०१८/प्र.क्र.४८५/आस्था-०२ दि.१७.१.२०१९ याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि(दुरुस्ती)-२०१८/प्र.क्र.५८५/आस्था-०२ 


२. मंत्रालय विस्तार इमारतीतील तिसर्‍या मजल्यावरील मा. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक 
स्थित असलेले कार्यालयीन दालन क्र.३११ (विस्तार) मध्ये एक ६ X ७ चे आर्तदाळन तयार करणे, सदर 
आर्तदालनामधून तेथे स्थित असलेल्या वॉशरुमसाठी दरवाजा तयार करणे व वॉशरुमचा पूर्वीचा दरवाजा काढून 
तेथील जागा बंद करणे आणि सदर दालनामध्ये मा. प्रधान सचिव महोदयांच्या कार्यालयीन जागेच्या बाजूस काचेचे 
नवीन UR टाकणे, तसेच, दालन क्रमांक ३११-अ मधील अत्यावश्‍यक दुरुस्तीची कामे, या विभागाचे कार्यादेश 
क्रमांक सववि(दुरुस्ती)२०१८/प्र.क्र.५८५/ आस्था-२ दिनांक १७.१२.२०१८ अन्वये कार्यकारी अभियंता, मुंबई इलाखा 
शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई-१, यांचेकडे सुपूर्द करण्यात आली. याकरिता त्यांचेकडून अनुक्रमांक १ 
येथील दिनांक २७.११.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आलेल्या एकूण रु.२,८१,८११/- (रुपये दोन लाख 
एक्याऐंशी हजार BAS अकरा फक्त) एवढया खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अंदाजपत्रकीय खर्चास या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सा.बां.वि. यांच्या दिनांक २७.११.२०१८ च्या क्र.इशवि/प्रशा/ | 
द./११०१८ अन्वये पाठविण्यात आलेले अंदाजपत्रक 
अ.क्र नमूद केलेली कामे कामाचा खर्च 
ee सिमेटने भेगा पडलेली जागा लिपणे ३९९.८४ 
२ ARTA दरवाजाच्या येथे ३ बाजूस ग्रेनाईट बसविणे २२३८०.७५ 
३ वाशरुमला दरवाजा बसविणे ७८५१.८३ 
४ ग्लास UR १४२३५४.७३ 
4 ग्लास डोअर उघड/बंद करण्यासाठी SCV १४१२३.६० 
६ ग्लास पार्टीडानला सन कंट्रोल फिल्म लावणे १३५५२.०७ 
अँटीचेंबर व स्वीय सहाय्यक यांची बसण्याची जागा यामध्ये ३२९१६.२४ 
सिलींगपर्यंत wert घालणे 
अंटीचेबरमधील फॉलसिलींग ६५५३.०१ 
अँटीचेंबरमधील फ्लोअरिंग ११४८५.१० 
Total 249§ 49.919 
+ GST 92% ३०१९४.०६ 
एकूण २८१८११.२२३ 
पूर्णाकात एकूण २८१८११.०० 
३. अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केलेली सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून समाधानकारकरित्या पूर्ण 


करण्यात SSA असून त्यास अनुसरून या विभागाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक १७.१२.२०१८ च्या आदेशान्वये मान्य 
करण्यात आलेला उक्त कामांबाबतचा रु.२,८१,८११/- (रुपये दोन लाख एक्याऐंशी हजार आठशे अकरा फक्त) इतका 
अंदाजपत्रकीय निधी याच शासन निर्णयान्वये, अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीद्वारे, आहरण व संवितरण अधिकारी 
संकेतांक क्रमांक ७१०१९०३६९६ यांना वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

४. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्र. खर्च "मागणी क्र.व्ही-२-३४५१-सेक्रेटरिएट आर्थिक सेवा , (०९०)- 
सचिवालयीन, ०१ सचिवाळलयीन आर्थिक सेवा, (०१) (०१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (दत्तमत) (३४५१ ०३०४) १३ 
कार्यालयीन खर्च "या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालून तो सन २०१९-२०२० च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

प. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरिता 
श्री. र. गं. Tg , कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच डॉ. सुदिन गायकवाड , उप सचिव (रोखशाखा), 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. या 
ज्ञापनान्वये मंजूर केलेळी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याची कार्यवाही आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि(दुरुस्ती)-२०१८/प्र.क्र.५८५/आस्था-०२ 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, भाग पहिला, उपविभाग- एक ते पाच 
नियमपुस्तिकेतील अनुक्रमांक १६, नियम क्रमांक ६४, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रत्येक प्रकरणी रु.४.०० लक्ष 
रकमेच्या मर्यादेपर्यंत मान्यता देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

0. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११८१६४५४८४५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudin Gaikwad 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation 
Marketing and Textiles Department, postalCode=400032, 


क र st=Maharashtra, 
U | Nn a | W a 2.5.4.20=20315cd32e197¢c2334676dbe1f09190b2334eddf7e75d096 
09003b414273673, 


serialNumber=8ff1 88a569f4a95d2f0ce8ca61 e60d8aa5f51a1bf65b42 
dd49bb26d165941d9e, cn=Sudin Gaikwad 
Date: 2019.11.18 16:54:56 +05'30' 


(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. कार्यकारी अभियंता,इलाखा शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, दुसरा मजला, २६, 
मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, 
प्रत, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, ( मुंबई/ नागपूर ) 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, ( मुंबई/ नागपूर ) 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. आहरण व संवितरण अधिकारी, VAI, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई-४०००३२ 
६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. निवडनस्ती, आस्था-०२, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई-४०००३२. 


०८ WwW A OO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


